सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत 
योजना (सर्वसाधारण)(२४२५१००९)-३३ 
अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - २४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर ०६१२/प्र.क्र.२६९/२-स, 


दिनांक ०३/१२/२०१२ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, दिनांक १०/०५/२०१६ 


३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र.६०/१८-स, 
दिनांक ११/०६/२०२१ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ 

५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/१८-स, 
दिनांक २३/०६/२०२२. 

६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पुरक-२०२२/प्र.क्र.२६/२०२२/१७-स, 
दिनांक ३०/०८/२०२२. 

७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/१८-स, 
दिनांक १०/१०/२०२२. 

८. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/१८-स, 
दिनांक ०५/१२/२०२२. 

९. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०६२२/प्र.क्र.८१/१८-स, 
दिनांक १३/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात age निगडीत 
प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 
त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 
दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या MAPA लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 
सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या 
शेतकऱयांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज 
घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास, तसेच, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास 
सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत 
मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे. दिनांक ०३/१२/२०१२ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० 
लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाने 
दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन 
त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज 
शेतकऱ्यांना शुन्य टक्‍के (0%) दराने उपलब्ध होणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 


राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सं.क्र.४ 
नुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदीचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत (२४२५ १००९)-३३ 
अर्थसहाय्य खाली रु.२३२००.०० लाख अर्थसंकल्पित तरतूद असून त्यापैकी रु.४८७२.०० लाख एवढ्या 
निधीचे वितरण वाचा क्रमांक-५ येथील शासन निर्णयान्वये, आणि रू.३२४८.०० लाख निधीचे वितरण वाचा 
क्रमांक-७ येथील शासन निर्णयान्वये आणि रू.१६२४.०० लाख निधीचे वितरण वाचा क्रमांक-८ येथील झासन 
निर्णयांन्वये तसेच रु.१६२४.०० लाख निधीचे वितरण वाचा क्रमांक-९ येथील झासन निर्णयान्वये करण्यात 
आले आहे. आता रू.११८३२.०० लाख (रूपये VHal अठरा कोटी बत्तीस लाख Hae) एवढ्या निधीचे वितरण 
नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ मधील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास 
सादर करावी. 

४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त 
वाचा क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 

प. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी /०००४-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि 
नियोजन) आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल 
हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल 
व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 

६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (900), सहकारी पत संस्थांना 
सहाय्य (02) व्याजात सवलत (०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवळत योजना (कार्यक्रम) (दत्तमत) 
(२४२५१००९) 33, अर्थसहाय्य," या लेखाशिर्षाखाळीळ सन २०२२-२३ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०८/ १४३१, दि. 
२०.२.२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०९/२०२३ /व्यय-२, दि. 
३.३.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 


८. सदरचाझ्ञासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१८५३२८३८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shrikrushna ee 
Anandrao Wadekar #2 ममा नन 
(श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महाळेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 
८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


